नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व 
गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित 
करणे- केंद्र सहाय्यित प्रायोगिक योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- २९ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ : 
१) केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे क्रमांकः 94-9/2090-BP-ll, दि. १४ फेब्रुवारी, 
२०१९ रोजीचे पत्र. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६/नापु २९, दि. १४ ऑगस्ट, २०१९ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-१)/नापु २९, दि. २८ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील अँनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार "सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित 
करणे (Fortification of Rice and its Distrubution under Public Distrubution System) ही केंद्र 
सहाय्यीत योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात केंद्र शासनाचे ७५% आणि राज्य शासनाचे २५% अर्थ सहाय्याने 
प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आळेली आहे. त्यानुसार 
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र हिस्सा आणि राज्य fez अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य तसेच वित्त विभाग व नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
"सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित करणे 
(Fortification of Rice and its Distrubution under Public Distrubution System) या केंद्र सहाय्यीत 
योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा (७५%) आणि राज्य हिस्सा (२५%) यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात देत आहे. 


केंद्र हिस्सा (७५%) 
मागणी क्रमांक jee एम-२ M-2 
प्रधान २४०८, अन्नसाठवण व वखार साठवण. 2408, Fodd Storage And Warehousing. 
लेखाशीर्ष र 
BOF प्रधान ०१- अन्न 01-Food 
लेखाशीर्ष ऱ 
गौण शीर्ष षि १०१- प्रापण व पुरवठा 101-Procurement and Supply 
गट शीर्ष i (03)-YTOUT, वितरण व किमत नियंत्रण (03) Procurement, Distribution and Price 
Control 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 


उपगट शीर्ष | (०३)(२४) सार्वजनिक वितरण | (03)(24) Frotification of Rice & its 
व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत Distribution under Public Distribution 
तांदळाचे (कार्यक्रमांतर्गत) Sytem (Scheme) (Voted) 
तांदळाचे ति वितरण (कार्यक्रमांतर्गत) | (Central share 75%) 
(दत्तमत) (केंद्र हिस्सा 94%) (2408 0823), 
(२४०८ ०८२३) 33- Subsidies 
३३-अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२५%) 
मागणी क्रमांक a एम-२ M-2 
प्रधान २४०८, अन्नसाठवण व वखार साठवण. 2408, Fodd Storage And Warehousing. 
ळेखाशीर्ष 1 
BF प्रधान ०१- अन्न 01-Food 
ळेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष i | १०१- प्रापण व पुरवठा 101-Procurement and Supply 
गट शीर्ष ie (03)-YTOUT, वितरण व किमत नियंत्रण (03) Procurement, Distribution and Price 
Control 
उपगट शीर्ष | (03)(24) सार्वजनिक वितरण | (03)(25) Frotification of Rice & its 
व्यवस्थेमारफत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत Distribution under Public Distribution 
तांदळाचे (कार्यक्रमांतर्गत) Sytem (Scheme) (Voted) 
तांदळाचे वितरण (कार्यक्रमांतर्गत) | (State share 25%) 
(दत्तमत) (राज्य हिस्सा 24%) (2408 0832), 
(२४०८ ०८३२) 33- Subsidies 
३३-अर्थसहाय्य 


२. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी संदर्भीय शासन 
निर्णय क्र. ३ मधील तरतूदीनुसार "सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified 
Rice) वितरित करणे" या योजनेवरील खर्च भागविण्यासाठी उक्त केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा यासाठी आगामी 
अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. 


३. सदर योजना गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचे मार्फत राबविण्यात येत आहे. 
यास्तव उक्त लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध निधीतून योजनेवरील खर्च भागविण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
हे नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. त्यांनी उक्त SARIS मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा 
ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडे सादर करावे. 


१३. सदर शासन निर्णय महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांनी अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२९/२०२१-२२/१२३, दि. १०/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९६/१४७५, दि.२४/०९/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०१/अर्थ- 
१६, दि.२७/१०/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२९१७२०४५९५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Deodatta Tungar 
S dh 1 D d tt DN: CN = Sudhir Deodatta Tungar, C = IN, S = 
U 7 | r eo a a Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL 


ग SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION 
U ngar DEPARTMENT 
Date: 2021.11.29 17:25:47 +05'30' 


(सुधीर तुंगार) 
शासनाचे सह सचिव 

प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. ALAA, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. ATA, पणन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई. 
१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 
१९. महालेखापाल, महराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १ व २, मुंबई/नागपूर. 
२०. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
२१. लेखाव कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली. 
२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑ.मार्केटिंग फेडरेशन लि., मुंबई. 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, गडिचरोली, जि.गडचिरोली 

नियंत्रक (शिधावाटप), व संचालक नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

उप आयुक्‍त (पुरवठा), नागपुर, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली. 

वित्त विभाग (व्यय-१०/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नापु-२९) 


